राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे 
आधुनिकीकरणे प्रकल्प (डायल-११२) 
राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार 
म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. अर्नेस्ट अँड 
यंग या कंपनीला मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जून, २०२३ 
वाचा: 

१. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, शासन निर्णय क्रमांक : GAD-AIda ०८०/४ / २०१४-७/० 
Directorate of IT-DIT (MH), दिनांक १.७.२०१४,दिनांक ९.१०.२०१७ व दिनांक ९.५.२०१९ व 
दि. २०.४.२०२३. 

२. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. सीसीटी-३६१३/०१-१४०/२७॥-१,पोल-३, दिनांक ५.११.२०१६. 

3. गृह विभाग, कार्यादेश क्र. ७७1-३६१६/७१-१४०/२७-१/२०-३, दिनांक ६.१.२०१७ व 
दिनांक २७.१०.२०१७. 

४. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. CCT-36 98/CR-WWO/Part-9/Pol-3, दिनांक 30.3.2098. 

५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. 0७1-३६१६/७१-१४०/२७-१/२०-३, दिनांक २०.१२.२०२१. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. ०७1-३६१६/७३-१४०/२७॥-१/२०-३, दिनांक १६.३.२०२२. 

७. गृह विभाग, शासन पत्र क्र. CCT-3§20/CR-08/Part-9/Pol-3, दिनांक १.८.२०२२. 

८. अपर पोलीस महासंचालक, (नि.व स.) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पोमसं/१७/६१६२/॥/॥₹३5 
(डायल-११२)/८१/२०१७-२०, दिनांक २५.१.२०२३. 

९. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या 
दिनांक २०.४.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) राबविण्यासाठी प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून मे. अर्नेस्ट अँड यंग या सल्लागार कंपनीची संदर्भ क्र. २ येथील दि.५.११.२०१६ रोजीच्या शासन 
पत्रान्वये २ वर्षांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. तसेच संदर्भ क्र.३ येथील दि. ६.१.२०१७ च्या कार्यादेशान्वये 
डायल-११२ प्रकल्पासाठी मे. अर्नेस्ट अँड यंग यांनी करावयाच्या कामाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले. 
तद्नंतर वेळोवेळी कालावधी वाढवून देण्यात आला व संदर्भ क्र.५ येथील दि. 20.92.2029 रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये मे.अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागारास दिनांक १६.५.२०२० ते दिनांक 
३१.३.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तद्नंतर संदर्भ 
क्र.६. गृह विभाग शासन निर्णय दि.१६.३.२०२२ अन्वये मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या १७ (Man-Month) 
(१० वरीष्ठ सल्लागार व ७ सल्लागार) सल्लागारांना दि. १.४.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ पर्यंत दरमहिना-दरमाणूस 
(Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. तदनंतर संदर्भ क्र. ७ गृह विभाग शासन पत्र 
दि. १.८.२०२२ अन्वये दि. १.८.२०२२ ते दि. ३१.१.२०२३ पर्यंत मे. अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एका वरीष्ठ 
सल्लागाराची दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) तत्वानुसार ६ महिन्यांसाठी नियुक्‍ती करण्यात आली. 
तद्‌नंतर अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि. २०.४.२०२३ 
रोजीच्या बैठकीत प्रकल्प सल्लागार यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१६/प्र.क्र.१४०/भाग-१/पोल-३ 


शासन निर्णय : 

राज्यातील पोलीस नियंत्रण कक्षांचे आधुनिकीकरण प्रकल्प (डायल-११२) राबविण्यासाठी मे. 
अर्नेस्ट अँड यंग या कंपनीच्या एक वरीष्ठ सल्लागारास दरमहिना - दरमाणूस (Man-Months) 
दिनांक १.२.२०२३ ते दिनांक ३०.६.२०२३ या पाच महिन्यांसाठी (५ Man-Months) तसेच एक मुख्य 
सल्लागारास दिनांक १.५.२०२३ ते दिनांक ३०.६.२०२३ या दोन महिन्यांसाठी (२ Man-Month) दरमहिना- 
दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त सल्लागारांना देण्यात येणारे मानधन व इतर भत्ते माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र. १ 
येथे नमूद दिनांक ९.५.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार देय राहील. तथापि, माहिती व तंत्रज्ञान 
विभागाने सल्लागारांच्या मानधनासंदर्भात भविष्यात काही सुधारणा केल्यास सदर सुधारणा उपरोक्त 
सल्लागारांना लागु राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१५१७०२१३९५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

RU PALI SANJOG eae OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou-HOME 


20=825ec39543f0d33deccec30f6caS4b1adc430443efec55f07e98d 
173423779d, ICode=400032, 


it 
Number=5CB43A03D973FF96AABBFO2A74864A4681399FE663D8F 
BDE0441A596BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG KABARI 
2023.06.15 17:06:09 +05'30" 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

६. अपर पोलीस महासंचालक (नि.व स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. मे. अर्नेस्ट अँड यंग कंपनी, १४ वा मजला, द रुबी, २९, सेनापती बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), 
मुंबई-४०० ०२८. 

१३. कक्ष अधिकारी (व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अर्थ-१ शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. निवडनस्ती / पोल- ३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


